डॉ.अमोल प्रसादराव गिते, स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ञ, 
(विशेषज्ञ) गट-अ यांचा राजीनामा मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: राकावियो-२०२१/प्र.क्र.३४८/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, 
८ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ००१ 
दिनांक : ०४मे, २०२२. 
वाचा:- 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७. 
शासन Sea :- 
डॉ.अमोल प्रसादराव गिते यांची महाराष्ट्र लोकसेवा पुरस्कृत उमेदवार म्हणून महाराष्ट्र वैद्यकीय व विमा 
सेवा, गट-अ या संवर्गात वैद्यकीय अधिकारी या पदावर नियुक्‍ती झाली होती. ते दि.०५.१०.२००८ रोजी सेवेत 
रूजू झाले. त्यांची स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ञ (विशेषज्ञ) या पदावर दि.०१.०६.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती झाली होती. डॉ.अमोल गिते यांनी राजीनामा मंजूर करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी उपरोक्त 
वाचा मधील शासन निर्णयातील अटी व शतींची पूर्तता केली असल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम २२ (१ तरतूदीनुसार तसेच वाचा येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार त्यांचा राजीनामा 
खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ४ मधील नमूद दिनांकास शासनास राजीनामा मंजूरीसाठी दिलेल्या सूचनेनुसार 
स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकापासून (म.नं.) त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव कार्यालय राजीनामा राजीनामा 
दिल्याचा दिनांक | स्विकारल्याचा दिनांक 
1 १_| डॉ.अमोल प्रसादराव गिते | रा.का.वि.यो.रुग्णा, मुलुंड | १४.०२.२०२२ २८.०२.२०२२ 


२. सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एसआरव्ही 
१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८,दि.०२.१२.१९९७ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारा 
नुसार व त्यातील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम २२ (१) 
तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१७१७४४०२७५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PREMANAND 
DYANESHWAR SONTAKKE 


ऐप्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) ASRS राज्य,मुंबई/नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांक: राकावियो-२०२१/प्र.क्र.३४८/सेवा-१ 


२. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

३. संचालक (वैद्यकीय/प्रशासन), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

५. लेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी.नागपूर/मुबई , 

७. वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, मुलुंड. 

८. डॉ.अमोल प्रसादराव गिते, स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ञ,(विशोषज्ञ$ गट-अ (आयुक्त, राज्य कामगार विमा 
योजना, मुंबई यांचे मार्फत) 

९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निवडनस्ती (सेवा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


